महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :- संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.८३/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २४ जुले, २०१९ 


आदेशा :- 


श्री.शिरीष ना.मोहोड, उप सचिव, गृह विभाग यांच्या सेवा प्रशासकीय कारणास्तव 
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूकीचा कालावधी पूर्ण होईपर्यंत “उसनवारी तत्वावर” अपर मुख्य सचिव 
व मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यालयासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. 


२. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०७२४१५१७०७३६०७ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
NN: 


Gajanan i cal 
Bhimrao Gurav काकाचा 
(71. fF. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु.स. 
३. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
४. प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
५. अ.मु.स., गृह विभाग,मंत्रालय, मुंबई ३२. 
६. सह/उप सचिव (आस्थापना), गृह विभाग, मंत्राळय, मुंबई ३२. 
७. संबंधित अधिकारी, विभागामार्फत 
८. निवड नस्ती, सग्रंहार्थ. 


